उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखाळील उपजिल्हा 
रुग्णालय, जव्हार, डहाणू, शहापूर, माणगांव 
येथील ४९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१ ०४/आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: ११ एप्रिळ,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन foie क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे 
२०१८/प्र.क्र.१०४/आरोग्य-३ अ, दि. ३० ऑक्टोबर, २०१८ 
२) सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर,मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
३/टे-१२/मुंबईमंडळ,ठाणे/अपदेमुदतवाढ/सन१९-२०/३००५-०६/१९ 
दि.१५/०२/२०१९ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.२१/०२/२०१९ 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासननिर्णय क्र.अपदे २०१६/प्र.क्र.१०४/ आरोग्य-३अ, दि. ३० 
ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील 
उपजिल्हा रुग्णालय,जव्हार,डहाणू,शहापूर,माणगांव येथील ४९ अस्थायी पदे चालू ठेवण्यास 
दि.१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ४९ अस्थायी पदाना 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.२१/०२/२०१९ मधील अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक १/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१०४/आरोग्य-३ अ 


००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु. इतका दर्जा वाढविणे(२२१००४१३) 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११०-५ इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१) (09) कुटीर रुग्णालये (22900394) 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१० -वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
११०- ७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०६)(०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक २१ फेब्रुवारी, 
२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४११११५४५१७५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

व ति विश 


ढ 
R O S h a Nn | 10 ही Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


D | n e ५ h oe 


2.5.4.20=ef30cb7b664b40931538c1bc53 
2d12b8f769b4641 13ab890f880b12d270 


Ka d a mM Pp a t | | 0८206, cn=Roshani Dinesh Kadam Patil 


Date: 2019.04.11 13:09:30 +05'30' 


(रो.दि. कदम-पाटील) 
(अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन) 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय- राज्यस्तर), मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्र.क्र.१०४/आरोग्य-३ अ 


&) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे, प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार, ठाणे. 

७) जिल्हा शल्य चिकीत्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, रायगड अलिबाग 

८) वैद्यकीय अधिक्षक, उप जिल्हा रुग्णालय, जव्हाण, डहाणू (पालघर) शहापूर 
(जि-ठाणे),माणगांव (रायगड) 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/पाळघर/ठाणे/ रायगड 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/पाळघर/ठाणे/ रायगड 

११ वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक/, मंत्रालय, मुंबई 

१२) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवडनस्ती(आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


